एकात्मिक बाल संरक्षण ASAT-(ICPS) 
सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक 
वर्षासाठी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेल्या तरतूदीचे वितरण करणे 
बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ICPS- २०१८/प्र.क्र. १७५/का-८, 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर ,२०१८. 


संदर्भः १ महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. ॥|७25-२०१७/प्र.क्र. १८०/का-८,दि. ६.३.२०१८ 
२. वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं/२०१८ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि..०२.०४.२०१८ 
३. केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालय यांचे आदेश क्रमांक 22/88/2094-CW-ll. 
दि. २५.५.२०१८. 
४. समक्रमांक शासन निर्णय दि. २६.६.२०१८ आणि शासन पत्र दि. ९.१०.२०१८. 
५. केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालय यांचे आदेशा क्रमांक २२/४९/२०१५-९७॥//-॥. 
दि. २७.०९.२०१८. 
प्रस्तावना : 


महिला व बाल विकास विभागाकडून एकात्मिक बाल संरक्षण योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 


राबविण्यात येत असून त्यासाठी संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयाअन्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक 


वर्षापासून चार नवीन लेखाशिर्ष कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. सदर लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ 


या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी एकूण रू. ७७९३.५३ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 


आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या दि. ०२.०४.२०१७ च्या परिपत्रकामध्ये केंद्र पुरस्कृत 


योजनेसंदर्भात, संबंधित योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री अर्थोपाय शाखेकडून 


करण्यात आल्यानंतर सदर निधी तसेच असल्यास राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने 


त्यांचे स्तरावर वितरित करणेबाबत निर्देश आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ अन्वये केंद्रशासनाकडून केंद्र 


हिस्सा अंतर्गत रू. ४०४.४५ लक्ष इतका प्राप्त निधी विचारात घेऊन संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णय दि. 


२६.६.२०१८ अन्वये रू. ६०७.०८ लक्ष केंद्र व राज्य हिस्सा अंतर्गत निधी वितरित करण्यात आला आहे. 


संदर्भ क्र. ५ च्या दि. २७.०९.२०१८ च्या केंद्रशासनाच्या आदेझान्वये केंद्र हिस्सा अंतर्गत पुन्हा 


रू. ४०४.४५ लक्ष (दुसरा हप्प्ता इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे सदरचा निधी राज्याच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS- २०१८/प्र.क्र. १७५/का-८, 


एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याची खातरजमा करण्यात आली आहे. सदर योजनेचा केंद्रःराज्य हिस्सा 


प्रमाण ६०:४० असून त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा एकूण रू. २६९.६३ लक्ष इतका परिगणित होत असल्याने 


एकूण रू. ६७४.०८ लक्ष इतका निधी सदर योजनेसाठी उपलब्ध होत असून सदरचा निधी वितरित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. आता या शासन निर्णयान्वये -एकात्मिक बाल संरक्षण योजने*्साठी सन २०१८-१९ च्या 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी पुढील लेखाशिषांतर्गत तरतूदी वितरित करण्यास शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे :- 
अ. | उदिष्ट मागणी क्रमांक एक्स ०१- मागणी क्रमांक एक्स ०१- एकूण 
क्र. २२३५, सामाजिक सुरक्षा व २२३५, सामाजिक सुरक्षा व वितरित 
कल्याण,१०२ ,बाल कल्याण, कल्याण,१०२ ,बाल कल्याण, | करण्यात 
(१६) शासकीय संस्था (१६) शासकीय संस्था येत 
(१६) (०१) एकात्मिक बाल संरक्षण (१६) (०२) एकात्मिक बाल असलेली 
योजना (२२३५ सी ००९) संरक्षण योजना तरतूद 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम), (२२३५ सी ०१८) 
( राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), 
अर्थसंकल्प | वितरित आता अर्थसंकल्प वितरित | आता 
तरतूद २६.६.२०१८ | वितरित तरतूद । २६.६.२०१८ वितरित 
करण्यात करण्यात 
येत येत 
असलेली असलेली 
तरतूद तरतूद 
१ | oF, dda २७७५.६० | 0.00 | | 0.00 | ६५०.४० | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 
२ | 02, मजूरी ८०६.२३ ८९.४४ ८९.४४ । ७५६.७८| ८७.४३ | ८७.४३ | १७६.८७ 
3 | ०६, दूरध्वनी, वीज ,पाणी शुल्क ४२.७९ ५.५८ ५.५८ | ४७.०२ | ४.५५ ४.५५ | १०.१३ 
४ ।११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ।२१२.८२ २५.०३ २५.०३ | १४१.८८। १५.३७ | १५.३७ | ४०.४० 
५ | 93, कार्यालयीन खर्च ४१.५८ ४.८९ ४.८९ । २७.७२ ३.०० 3.00 | ७.८९ 
६ | १४, भाडेपट्टी व कर १३६.३१ १६.०३ १६.०३ | 920.29) १३.८६ | १३.८६ | २९.८९ 
७ | १९, आहार खर्च २३७.६० ४२.८२ ४२.८२ | १५८.४०। २२.२९ | २२.२९ | ६५.११ 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च  ।२६१.६९ २०.७८ २०.७८ | १९६.६६। ११.३१ | ११.३१ | ३२.०९ 
९ | २१, पुरवठा व सामग्री ७.९२ ०.९३ ०.९३ ५.२८ ०.५७ ०.५७ | १.५० 
| १०| २६, जाहिराती व प्रसिद्धी १४४.६० | 0.00 | | 0.00 | ९६.४० | 0,00 | | 0,00 | | 0.00 | 
Ea २७, लहान बांधकामे | 0.00 | | 0.00 | | 9.00 | | 0.00 | | 9.00 | | 0.00 | | 0.00 | 
१२। २८, व्यावसायिक सेवा १६.५० १.९४ १.९४ ११.०० १.१९ १.१९ । ३.१३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS- २०१८/प्र.क्र. १७५/का-८, 


a.| उदिष्ट मागणी क्रमांक एक्स ०१- मागणी क्रमांक एक्स ०१- एकूण 
क्र. २२३५, सामाजिक सुरक्षा व २२३५, सामाजिक सुरक्षा व वितरित 
कल्याण,१०२ ,बाल कल्याण, कल्याण,१०२ ,बाल कल्याण, | करण्यात 
(१६) शासकीय संस्था (१६) शासकीय संस्था येत 
(१६) (०१) एकात्मिक बाल संरक्षण (१६) (०२) एकात्मिक बाल असलेली 
योजना (२२३५ सी ००९) संरक्षण योजना तरतूद 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम), (२२३५ सी ०१८) 
( राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), 
२८८३.६४ | २०७.४४ | २०७.४४ | २२१९.४१ १५९.५७ | १५९.५७| ३६७.०१ 
१९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य १९९ ,अझासकीय संस्थांना सहाय्य 
(०० (०२ एकात्मिक बाल संरक्षण । (००) (03) एकात्मिक बाल 
योजना (२२३५ सी ०२७ संरक्षण योजना (२२३५ सी ०३६) 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम), ( राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), 
4 ३१, सहायक अनुदाने ( ८४९.१४ | 0.00 | ६६.१७ | ४६५.०७ | 0.00 | ४४.११ | ११०.२८ 
२ | ३६,सहायक अनुदान (वेतन) | ८२५.७६ १९७.०१ | १३०.८४ | 440.49] ११०.०६ | ६५.९५ | १९६.७९ 
१६७४.९० १९७.०१ | १९७.०१ | १०१५.५८ ११०.०६ | 990.0§| ३०७.०७ 
एकूण ४५५८.५४ | ४०४.४५ | ४०४.४५ | 323¥.88) २६९.६३ | २६९.६३ | ६७४.०८ 
२. उपरोक्त प्रमाणे वितरित करण्यात येत असलेला निधीमध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण 


संस्थेसाठी रू. ८.५६ लक्ष, राज्य दत्तक स्रोत संस्थासाठी (सारा) रू. २.४१ लक्ष, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षासाठी 


रू.१७५.५९ लक्ष, योजनेत समाविष्ट शासकीय संस्था (४० शासकीय बालगृह/निरीक्षणगृह) रू. १०७.२९ लक्ष, 


स्वयंसेवी निरीक्षणगृह/बालगृह यांचे सहायक अनुदान वेतनासाठी रू. १९६.७९ लक्ष , खुले निवारागृहासाठी 


रू.५.४५ लक्ष , विशेष दत्तक संस्थांसाठी रू. २३.९४ लक्ष आणि स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 


(प्रवेशित परिपोषण अनुदानासह) रू. ८०.८९ लक्ष बाल कल्याण समितीसाठी रू. ४३.१६ लक्ष व बाल न्याय 


मंडळासाठी रू. ३०.०० लक्ष , याप्रमाणे निधी वितरित करण्यात येत असून सविस्तर विवरणपत्र सोबत जोडली 


आहेत. 


३. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त प्रमाणे वितरित करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित आहरण व 


संवितरण अधिकारी यांना निधी प्रदान करण्यात येऊन कोषागारात देयके सादर करणेबाबत शासन पत्र दि. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS- २०१८/प्र.क्र. १७५/का-८, 


९.१०.२०१८ अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणेच आता वितरित करण्यात आलेल्या तरतूदी 


खर्चासाठी संबंधित आहरण व संवितरण यांना वितरित कराव्यात. सदर सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी 


यांची केंद्रशासनाच्या Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीवर नोंद करणेसाठी आवश्‍यक 


कार्यवाही आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांनी करावी. 


8. योजनेअंतर्गतचे कर्मचारी व इतर Ud संबंधित यांचे मानधनाचे प्रदान आधार क्रमांकांशी निगडीत 


लाभार्थाच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. 


4. स्वयंसेवी संस्थांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधी उपलब्ध करण्यासाठी सदर संस्थांनी 


निती आयोगाच्या NGO DARPAN. या वेबपोर्टल वर संस्थांची नोंदणी करण्यात आल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. 


६. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य हिस्सांच्या निधीच्या खर्चाचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात केंद्रशासनास उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार सदर शासन 


निर्णयाअन्वये उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणेची जबाबदारी 


नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


9. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमुद तपासणी सूची व विभागास लागू होणा-या बाबींची 


पूर्तता होत असल्याने विभागाच्या स्तरावरून निधी वितरणास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


८. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८११०११७०६५७८८३० असा आहे. सदरचा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Sandhya 5पत याण, 
Gawas al 
(सं.सु.गवस) 
सोबत- विवरणपत्र कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 


३) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 


"09 Sandhya Sudhir Gawas 
ment Of Maharashtra, ou=Women And Child 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS- २०१८/प्र.क्र. १७५/का-८, 


) मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

६) मा.मंत्री (मव बा वि/ राज्यमंत्रीम व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
) 
) 
) 


मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) आयुकत , महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे. 
) उप आयुकत (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
94) महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
१६)महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
१७ संचालक,लेखा व कोषागरे संचाळनालय,म.रा.मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Go 
११ 
१२ 


१८)संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई 
१९) सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 
वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७, नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय,मुंबई -३२, 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
कक्ष अधिकारी (का-४), अर्थसंकल्प झाखा यांना सदर शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करण्यात 
आलेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर संबंधितांना उपलब्ध करण्याच्या विनंतीसह. 
28) ad कार्यासने, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
24) निवड नस्ती का-८ 


२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


